वर्ष ८ , अंक ३८ ] 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्रपद ३१ आश्विन ६ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांचे कार्यालय 

वाचले : ( १ ) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८ - सआ / वैधा . कार्य व अवसा 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . विलास धोंडिबा जाधव 


( २ ) चेअरमन / व्यवस्थापक / सचिव भोर उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक २० जानेवारी 
२०२२ सदर संस्थेच्या संचालक मंडळ सभा दिनांक १० जून २०२२ च्या ठरावाची नक्कल . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश 

क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष -३ / कलम १५६ / आदेश / ११८५ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये भोर उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई , १८/१०३ , बाडावाला बिल्डींग , डी . पी . वाडी , घोडपदेव , मुंबई ४०००३३. या 
संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त 
वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


काम / कलम १५६/२०१६ 
दिनांक २४ जून २०१६ , जा . क्र . पतसंस्था सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेर नियुक्ती / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी 
२०१७ , जा.क्र . पतसंस्था सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ / ८७२ दिनांक ०६/०४/२०१८ व जा.क्र . पतसंस्था / स.आ 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेर नियुक्ती / २०१८ दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रक जा क्र . पतसंस्था / 
स . आ . / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेर नियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ दिनांक ११ जुलै २०१ ९ व जा क्र . ना.बँका / १ स.आ / क . 
१५६ सूचना / २०२२ / १ ९९ ४ दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीचे परिपत्रक . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 


[ पृष्ठे ३ ९ किंमत रुपये : १४.०० 


( 3 ) 


( ४ ) 

विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

ई विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . 

सदरचे अधिकार , सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित उप 
निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


२ 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

६ . 


७. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 


" " 66 

9 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , भोर उत्कर्ष नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मुंबई , १८/१०३ , बाडावाला बिल्डींग , डी . पी . वाडी , घोडपदेव , मुंबई ४०० ०३३ " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
वसुली अधिकाऱ्याने , या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून 
घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१२ . 


१३. कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीची प्रक्रिया 
राबवावी . 


मुंबई , 

दिनांक १ ९ जुलै २०२२ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

६ 

. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पश्चिम विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक मुंबई / उनि / एच - प / क १७० / नि १६ / आदेश / ४१०३ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १७ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी बजरंग जाधव , उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे 


w 


१. टू रोझेस अ बिल्डिंग को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , पाली हिल , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० , नोंदणी क्रमांक : बीओएम / 
डब्ल्युएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १३३३३ / २००६-०७ , दिनांक १३ एप्रिल २००६ व टू रोझेस बी बिल्डिंग को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
पाली हिल , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० , नोंदणी क्रमांक : बीओएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १३३३४ / २००६-०७ , दिनांक १३ 
एप्रिल २००६ या दोन्ही संस्थांचे सर्वसाधारण सभेतील निर्णयानुसार एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देत आहे . सदर दोन्ही संस्थांचे हक्क , हितसंबंध , 
मत्ता व दायित्वे एकत्रिकृत टू रोझेस को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . या संस्थेकडे हस्तांतरीत व निहीत करण्यास मान्यता देत आहे . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार टू रोझेस अ बिल्डिंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , पाली हिल , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्युएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / 
१३३३३ / २००६-०७ , दिनांक १३ एप्रिल २००६ व टू रोझेस बी बिल्डिंग को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , पाली हिल , बांद्रा ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०५० नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / टीसी / १३३३४ / २००६-०७ , दिनांक १३ एप्रिल २००६ या दोन्ही संस्थांची 
नोंदणी रद्द करत आहे . एकत्रिकृत टू रोझेस को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . या नवीन संस्थेच्या नोंदणी दिनांकापासून सदर दोन्ही संस्थांचे 
नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश लागू होतील . 


३. टू रोझेस अ बिल्डिंग को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , पाली हिल , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० व टू रोझेस बी बिल्डिंग 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , पाली हिल , बांद्रा ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५० या दोन्ही संस्थांच्या दिनांक १६ जुलै २०२२ रोजीच्या विशेष 
सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार टू रोझेस को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि या संस्थेचा नोंदणी प्रस्ताव दोन महिन्याच्या आत या कार्यालयात 

सादर करावा . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , मुंबई . 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / दि . कुर्ला नागरिक सह . बँक / का.क. १५६ / २०२२ / ८८० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

वाचा : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 


१ 

२ 

३ 


४ 


( ३ ) दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेचे दिनांक १० मार्च २०२२ रोजीचे पत्र . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . संदिप विश्वनाथ जाधव 

श्री . भालचंद्र नथुराम राऊत 

श्री . प्रमोद जितेंद्र काकडे 

श्री . बाबासाहेब राधू तांबे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


सहा . सर व्यवस्थापक 
व्यवस्थापक 

कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( ५ ) 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

मुंबई , ठाणे , पालघर व रायगड 


अटी . - 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ) , मुंबई यांना सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र क्र २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

99 66 

" 9 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . , 
मुंबई ” असा फलक लावता येईल . 


९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुली करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकान्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 

दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

वाचा : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / दि . कुर्ला नागरिक सह . बँक / का.क. १५६ / २०२२ / १८८३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


( ३ ) दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . , मुंबई या बँकेचे दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजीचे पत्र . 

( ४ ) या कार्यालयाचे दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ रोजीचे आदेश . 

आदेश 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 

श्री . विजयकुमार राजाराम शिंपी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


सहा . सरव्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( ५ ) 
संपूर्ण महाराष्ट्र 


अटी . - 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ) , मुंबई यांना सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र क्र २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि कुर्ला नागरिक सहकारी बँक लि . , 
मुंबई ” असा फलक लावता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

६ 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 

दिनांक ५ ऑगस्ट २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

• 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE 
Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-16.— WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I 
Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah.Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 22nd August 2022 to 24-00 hrs . of 5th 
September 2022 . 


( 


1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the state . 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police 
officer and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to 
the State Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his 
duties , to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or 
Gurkhas or Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in 
length not exceeding 3 ½2 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by 
announcing the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as 
well as publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 17th August , 2022 . 


Mumbai . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

६ 

· 


नगर विकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 
अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस १२२१ / १५१ ९ / प्र.क्र .११० / २२ / नवि- १२. ज्याअर्थी , भिवंडी तालुक्यातील ५१ गावांच्या ( सुधारित ६० गांवे ) भिवंडी 
परिसर अधिसुचित क्षेत्राकरिता ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसुचित क्षेत्र असा करण्यात आला आहे . ) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व 

८८ 

८८ 

" 

नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . ) चे कलम ४० मधील उप - कलम ( १ ) च्या 
खंड - ग चे तरतुदींनुसार शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १२०६ / ३३० / प्र.क्र .२३० / ०६ / नवि- १२ , दिनांक १७ मार्च 
२००७ ( दिनांक १ ९ एप्रिल २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध ) अन्वये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची ( यापुढे जिचा उल्लेख 
उक्त प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे . ) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

८८ 


९ 


आणि ज्याअर्थी , भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्राची विकास योजना व त्याची विकास नियंत्रण नियमावली शासन , नगर विकास विभागाची 
अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१२ / १६ ९९ / प्र.क्र .१२७ / २०१३ / नवि- १२ , दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , वगळलेल्या 
भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१६ / ११६ ९ / 
प्र.क्र .१६२ / १६ / नवि -१२ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये मंजूर झाली आहे ( यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख उक्त अधिसूचना असा 
करण्यात आला आहे . ) ; 

८८ 


" 


आणि ज्याअर्थी , शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१८१८ / प्र.क्र .२३६ / १८ / वि.यो. / प्रा.यो / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) आणि 
कलम २० ( ४ ) / नवि -१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर झाली असून , सदरची नियमावली 
उक्त अधिसुचित क्षेत्राकरीता लागू झाली आहे व सदर नियमावलीमध्ये एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली समाविष्ट आहे ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीची “ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीची नियमावली असा करण्यात आला आहे ) ; 

८८ 

" 


आणि ज्याअर्थी , मे . अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा . लि . यांचे विनंतीस अनुसरुन शासन , नगर विकास विभागाने उक्त अधिनियमाच्या कलम 
४४ ( २ ) मधील तदतुदीनुसार व तत्कालिन प्रचलित एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१२१४ / ५१३ / प्र.क्र .४२ / १४ / नवि- १२ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०१७ अन्वये उक्त अधिसुचित क्षेत्रामधील मौ . अंजूर , माणकोली व सुरई , ता . भिवंडी 
येथील सुमारे ४४ - ९९ .६५ हे . आर . क्षेत्र एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करून अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान 
केले आहे ; 


66 

" 

आणि ज्याअर्थी , तत्कालिन प्रचलित एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील विनियम ४.५ मधील ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त 
विनियम असा करण्यात आला आहे . ) तरतुदीनुसार प्रकल्प प्रवर्तकाच्या विनंतीस अनुसरून संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी 
अधिसूचना क्र.वियो - भिवंडी / ६० गांवे / विनिप्रा / एनव / अंजूर / प्र.क्र .४०८ / १७ / टिपीव्ही -३ / ३२०५ , दिनांक २५ मे २०१८ अन्वये मौ . अंजूर , मानकोली 
व सुरई , ता . भिवंडी येथील सुमारे ६.७८८ हे . व अधिसूचना क्र . वियो - भिवंडी ६० गांवे / मौ . अंजूर व इतर / ए.न.व.प्र . / प्र.क्र .१८ ९ / १८ / टिपीव्ही -३ / 
७२४१ , दिनांक १० डिसेंबर २०१८ अन्वये मौ . अंजूर , माणकोली व सुरई , ता . भिवंडी येथील सुमारे १२.९ ३ हे . क्षेत्र काही अटी व शर्तीवर उपरोक्त 
लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , मे . लोढा डेव्हलपर्स लिमि ( पुर्वीच नांवे मे . अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा . लि . ) यांचे विनंतीस अनुसरुन शासन नगर विकास 
विभागाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१ ९ / १६०६ / प्र.क्र .६७ / १ ९ / नवि -१२ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये मौ . माणकोली , सुरई , सांरग व अंजूर 
ता . भिवंडी येथील १६.७८२ हे . आर व तदनंतर संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील 
विनियम १४.१.१.४ ( V ) मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना क्र.वि.यो. भिवंडी प . अ.क्षे . / ६० गांवे / मौजे अंजूर व इतर / ए . न . व.प्र . / प्र.क्र .१० / २० / 
टिपीव्ही -३ / ११५ ९ , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये मौजे अंजूर , माणकोली , सुरई , सांरग , वेहळे , ता . भिवंडी येथील ३७.८१ हेक्टर क्षेत्र काही 
अटी व शर्तीवर उपरोक्त लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे . अशा प्रकारे 
उपरोक्त लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र ११ ९ .३०६५ हेक्टर इतके आहे ( यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे 
उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्र असा करण्यात आला आहे . ) ; 


" 


आणि ज्याअर्थी , मे . मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लिमि . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प प्रवर्तक असा करण्यात आला आहे . ) यांनी उक्त 
एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये मौजे अंजूर , माणकोली , सुरई , सारंग व वेहळे , ता . भिवंडी येथील २०.२६१८५ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट 
करण्याची ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे . ) व मौजे अंजूर , ता . भिवंडी येथील सं.नं. २६७/२ चे ०.९ ८१० हेक्टर 
क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामधून वगळण्याची विनंती संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना केली आहे ; 

८८ 

भाग एक ( को . वि.पु. ) – २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील विनियम १४.१.१.४ ( v ) मधील तरतुदीनुसार उक्त एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी समाविष्ट केलेल्या लोकेशनल क्लिअरंन्स अंतर्गतचे क्षेत्र हे शासन नगर 
विकास विभागाने प्रदान केलेल्या लोकेशनल क्लिर अरन्स क्षेत्राच्या ५० % पेक्षा जास्त होत असल्याने , संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांनी तो अभिप्रायासह शासनास सादर केला आहे ; 


१० 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या जमीन वापर प्रस्तावानुसार उक्त अर्जामधील क्षेत्र रहिवास परीमंडळ , ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड 
लॉजिस्टिक पार्क परीमंडळ , विविध आरक्षणे व विविध रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यामध्ये समाविष्ट आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , रहिवास व वाणिज्य व्यतिरिक्त वापर विभागात एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प अनुज्ञेय करण्यासाठी उक्त एकात्मिकृत 
नगर वसाहतीच्या नियमावलीतील विनियम १४.१.१.७ ( i ) ( b ) , तक्ता क्र .१४ - अ प्रमाणे भराव्या लागणाऱ्या अधिमुल्यापैकी लोकेशनल क्लिअरन्सच्या 
टप्प्यावरील १० % प्रमाणे रक्कमेचा भरणा रुपये १३ , ४०,२४० / - ( रुपये तेरा लाख चाळीस हजार दोनशे चाळीस रुपये मात्र ) चलन 
क्र . Mh007616197202223E , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ अन्वये प्रकल्प प्रर्वतकाने सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा यांच्या मार्फत 
शासकीय कोषागारात केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर आणि आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर , 
प्रकल्प प्रवर्तकाने त्यांना लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये मौजे अंजूर , माणकोली , सुरई , सारंग व वेहळे , 
ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील सुमारे १ ९ .४७०१५ हेक्टर आर क्षेत्र या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची - अ मध्ये विशेषत्वाने नमूद केल्याप्रमाणे 
समाविष्ट करण्याचा सादर केलेला प्रस्ताव व मौजे अंजूर , ता . भिवंडी येथील ०.९ ८१० हेक्टर या अधिसुचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची- ब मध्ये 
विशेषत्वाने नमूद केल्याप्रमाणे , उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामधून वगळण्याचा प्रस्ताव उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या 
नियमावलीसह उक्त क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींनुसार आहे आणि त्यामुळे मौजे अंजूर , माणकोली , सुरई , 
सारंग व वेहळे , ता . भिवंडी येथील सुमारे १ ९ .४७०१५ हे . आर . क्षेत्र लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात अटी 
व शर्तीसापेक्ष समाविष्ट करणे व मौजे अंजूर , ता . भिवंडी येथील सं.नं .२६७ / २ चे ०.९ ८१० हे.आर. क्षेत्र लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामधून वगळणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 


त्याअर्थी , आता , शासन याद्वारे सोबत जोडलेल्या “ अनुसुची - अ ” मध्ये नमूद केलेले मौजे अंजूर , माणकोली , सुरई , सारंग व वेहळे , 
ता . भिवंडी येथील अंदाजे १ ९ .४७०१५ हे . क्षेत्र लोकेशनल क्लिअरन्स प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास खालील 
अटी व शर्तीस अधीन राहून मान्यता देत आहे व मौजे अंजूर , ता . भिवंडी येथील सं.नं. २६७/२ चे ०.९ ८१० हे . आर . क्षेत्र उक्त एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामधून वगळण्यात येत आहे : 

व 

अटी व शर्ती : 

( I ) मालकी हक्कासंबंधित : 

( १ ) उक्त प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करावयाच्या क्षेत्राचे मालकी हक्क / विकासन हक्क उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडे असणे आवश्यक राहील . संबंधित 
जमीन मालक , अर्जदार / अर्जदार कंपनी यांच्यासह इतर सर्व संबंधिताचे नोंदणीकृत सामंजस्य कराराची प्रत ( MOU ) , Joint Venture 
नोंदणीकृत कागदपत्र इत्यादी इरादापत्र ( Letter Of Intent ) मिळण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी , ठाणे यांचेकडे सादर करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर 
बंधनकारक राहील . 


( २ ) जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रवर्तकावर राहील व जागेतील विकासाच्या परवानगीवेळी उक्त 
प्रकल्प प्रवर्तकाने मालकी हक्काची कागदपत्रे , मूळ महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे , मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध 
करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती जिल्हाधिकारी , ठाणे यांच्याकडे इरादापत्र ( Letter Of Intent ) पुर्वी सादर करणे आवश्यक 
राहील तसेच ज्या जमिनीबाबत प्रकल्प प्रवर्तकाचा मालकी हक्क सिद्ध होणार नाही त्या जमिनीसह त्या जमिनी सलगतेमध्ये राहणार नाहीत 
अशा जमिनीस उक्त प्रकल्पामधून वगळणे आवश्यक राहील याबाबतची पुर्तता झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी सदर प्रकल्पाला 
इरादापत्र देण्याची कार्यवाही करावी . 


( ३ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी पैकीच्या आहेत . अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक , भूमी अभिलेख यांच्याकडून अधिकृत 
मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी रेखाकंनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात व अशा जमिनींच्या मोजणी नंतर जर त्यालगतच्या जमिनी सलग 
राहत नसतील तर अश्या जमिनी सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधून आपोआप वगळल्या जातील व अशा क्षेत्रावर एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्प राबवता येणार नाही . 


( ४ ) उक्त प्रकल्पातील समाविष्ट जमिनीमध्ये महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय क्र . जमीन- २७२२ / प्र.क्र .०३ / ज -४ , दिनांक २८ जून २०२२ 
अन्वये मौजे सुरई येथील सं.नं. २८/१० व शासन निर्णय क्र . जमीन- २७२२ / प्र.क्र . ०५ / ज -४ , दिनांक २० जुलै २०२२ अन्वये मौजे मानकोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ १ ९ 
येथील सं.न .३१ / ९ , ३१/१२ , ४३ / १ , ४३ / २ , ४६/१ , ४७ / १ , ५५/१६ , ५ ९ / १ , ६१/१ , ७०/६ , ७१/१ , ७१/६ , ७३ / १५ , १७/१६ , या 
शासकीय जमिनी व्यतिरिक्त आदिवासी / वन / शासकीय जमिनी समाविष्ट नसल्याबाबत लेटर ऑफ इंटेटपूर्वी संबंधित विभाग किंवा संबंधित 
महसूल / वन विभागाकडील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणपत्र घेणे व जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेकडे लेटर ऑफ इंटेटपुर्वी सादर करणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 


( ५ ) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम , १ ९ ४८ मधील तरतुदीनुसार प्रकल्प प्रवर्तकाने काही जमिनी खरेदी / साठेखत / करारनामा 
करून याबाबतची कार्यवाही तहसिलदार व शेतजमिन न्यायाधिकरण , ठाणे यांचेकडे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे . सदर सर्व्हे नंबर खालील 
क्षेत्र लोकेशनल क्लिअरन्स मंजुरीमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आले आहेत . तथापि , इरादा पत्र प्रदान करतेवेळी जिल्हाधिकारी , 
ठाणे यांनी या अनुषंगाने पडताळणी करून , अशा क्षेत्राच्या मालकी / विकसन हक्काचे बाबतीत खातरजमा होवून त्यांचे मालकी / विकसन हक्क 
होत असल्यासच असे क्षेत्र उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्याअनुषंगाने इरादापत्र निर्गमित करावे . अन्यथा 
सदर सर्व्हे नंबर खालील क्षेत्र या लोकेशनल क्लिअरन्स मधून आपोआप वगळले जाईल . 


( ६ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये महाराष्ट्र टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रीक्लचर लॅण्ड अॅक्टच्या तरतुदीनुसार व नवीन शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत 
असल्यास अशा जमिनींच्या नोंदी वगळण्यासंदर्भाने नियमानुसार कार्यवाही प्रकल्प प्रवर्तकाने करावी , अशा नोंदी वगळल्यानंतरच जिल्हाधिकारी , 
ठाणे यांनी लेटर ऑफ इंटेट देण्याची कार्यवाही करावी . 


( ७ ) उक्त जमिनीसंदर्भात करार , बॅक बोजे व महसूल रेकॉर्ड मधील इतर हक्कातील नमूद नावे असल्यास ती काढण्यासंदर्भात नियमानुसार 
आवश्यक ती कार्यवाही प्रकल्प प्रवर्तकाने करणे आवश्यक राहील जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी यासंबंधीची खात्री झाल्यानंतरच लेटर ऑफ इंटेट 
देण्याची कार्यवाही करावी . 


( ८ ) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये नव्याने समाविष्ट करावयाच्या क्षेत्रामध्ये समाविष्ट ७/१२ उताऱ्यानुसार 
सर्व्हे नं . व हिस्सा नंबर मोजणी नकाशानुसार जुळत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी लेटर ऑफ इंटेट देणेपुर्वी खात्री / पडताळणी करणे 
आवश्यक राहील . 


( ९ ) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट जागेच्या मालकी हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे 
भविष्यात उघडकीस झाल्यास किंवा उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाबाबत भविष्यात न्यायालयीन वाद उदभवल्यास 
त्याबाबत स्वतःच्या जबाबदारी व खर्चाने उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी उक्त प्रकल्प प्रर्वतकाची राहील . अशा परीस्थितीत अशा 
जमिनीसाठी देण्यात आलेले लोकेशनल क्लिअरंन्स आपोआप रद्द समजण्यात येईल . 


( १० ) उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांनी मे . अजितनाथ हायटेक बिल्डर्स प्रा . लि . , मे.वर्धाविनायक बिल्डर्स प्रा . लि . , मे.लोढा डेव्हलपर्स प्रा.लि. , मे.लोढा 
डेव्हलपर्स लि . यां कपंनीचे नामातरण मे . मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स लि . , याप्रमाणे झाले असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी , 
ठाणे यांचेकडे इरादापत्राकरिता अर्ज करताना सादर करणे प्रकल्प बंधनकारक राहील . 


( II ) पर्यावरण व इतर अनुषंगिक बाबी : 

( १ ) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात समाविष्ट करावयाच्या जमिनीमध्ये कोणतेही विकास / बांधकाम परवानगी 
घेण्यापूर्वी , केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाचे ( MoEF ) तसेच योग्य त्या प्राधिकरणाकडून Environmental 
Clearance घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील Environmental 
Impact Assessments बाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतुदींचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर 
बंधनकारक राहील . 


( २ ) उक्त विशेष नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची / सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था प्रकल्प 
प्रवर्तकाने स्वतःच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंधीच्या अधिनियमातील 
तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील . एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणी पुर्वी यासंबंधीचा आवश्यक तो ना - हरकत 
दाखला महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करून घेणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 


व 

( ३ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे अर्जदारांवर 
बंधनकारक राहील . सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही . 


( ४ ) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीमधील विनियम १४.१.१.१० ( v ) ( a ) नुसार 
पाण्याची सुविधा प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वजबाबदारीवर / स्वखर्चाने उपलब्ध करणे आवश्यक राहील . तसेच जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित 
करतील त्या अटींचे व शर्तींचे पालन करणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


१२ 


३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

- 


• 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र 
( ५ ) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकामी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र . १४.१.१.१० ( v ) ( c ) नुसार वीज 
पुरवठा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांनी त्याच्या स्वखर्चाने व जबाबदारीने पुरविणे आवश्यक राहील . तसेच उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्पाच्या विकासाकरिताच्या उक्त नियमावलीतील विनियम १४.१.१.६ नुसार उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्पाच्या बृहत आराखडा मंजूर करणेपूर्वी संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाकडून वीज पुरवठा करणाऱ्या 
कंपनीकडून उक्त प्रकल्पाच्या संपूर्ण क्षेत्राकरीता आवश्यक परवानगी आणि तसेच वीज पुरवण्याची दृढवचनबद्धता प्राप्त करून घेणे 
बंधनकारक राहील . 


( ६ ) संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सदर क्षेत्राचा बृहत आराखडा मंजूर करणेपुर्वी उक्त अधिसुचित क्षेत्रामधील क्षेत्राची CRZ च्या 
अनुषंगाने पडताळणी करणे आवश्यक राहील . 


( ७ ) प्रकल्प प्रवर्तकास शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक २८ जून २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये व दिनांक २० जुलै २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये निर्गत केलेल्या अनुक्रमे मौजे सुरई व मौजे मानकोली येथील क्षेत्रासंदर्भात एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीच्या 
विनियम १४.१.१.४ मधील तरतुदीनुसार संबंधित वन अधिकारी , पुरातत्व विभाग , जलसंपदा विभागाकडून आवश्यक तो ना - हरकत 
दाखला लेटर ऑफ इंटेटपुर्वी घेणे प्रकल्प प्रवर्तकास बंधनकारक राहील . 


( ८ ) संचालक , पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ व दिनांक ११ एप्रिल २०२२ 
रोजीच्या पत्रामधील उप वनसंरक्षक , ठाणे उप विभाग यांच्या दिनांक २४ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रामधील तसेच शासन महसूल व वन 
विभागाच्या दिनांक २८ जून २०२२ व दिनांक २० जुलै २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प 
प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 

( III ) विकासासंबंधाने : 


( १ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीन मालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु 
किमान ९ .०० मी . रुंदीचा पोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे अर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


२ ) उक्त प्रकल्प क्षेत्राच्या जमीनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे अर्जदारावर बंधनकारक 
राहतील . विद्यमान रस्ते / विकास योजना रस्ते / प्रस्तावित रस्ते सर्वसाधारण नागरीकांना उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक राहील . 


( ३ ) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे प्रकल्प क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे 
तसेच प्रस्तावित विशेष नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी , नाला , कॅनाल , तलाव आणि इतर जल स्त्रोतापासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 
आवश्यक ते अंतर ठेवणे अर्जदारांवर बंधनकारक राहील . 


( ४ ) उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवेळी १ : ५ पेक्षा तीव्र उताराचे नेमके क्षेत्र किती आहे याची खातरजमा संबंधित विशेष नियोजन 
प्राधिकरणाने करणे आवश्यक राहील . विकास योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही अधिकृत कंटूर नकाशा नुसार १ : ५ 
किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय रहाणार नाही . तसेच या क्षेत्रामध्ये जमिनीची खोदाई / 
सपाटीकरण / भराव इत्यादी विकास कार्य अनुज्ञेय नाही . 


( ५ ) उक्त अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी नियमानुसार आवश्यक असणारी मंजूर 
विकास योजनेनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची आरक्षणे व रस्ते विकसित करून सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक 
राहील . तसेच मुलभूत सुविधा यासाठी उक्त प्रकल्पाच्या क्षेत्रामध्ये सुयोग्य स्थानी नियोजन आणि निश्चिती करून ती उक्त प्रकल्प 
प्रवर्तकाने स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 


६ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये प्रत्येक इमारतीकरीता Rain Water Harvesting यंत्रणा उभारणी व 
कार्यान्वित करणे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर बंधनकारक राहील . 


( ७ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील प्रत्येक इमारतीमधील वापरण्यात येणा - या पाण्या संदर्भात Waste Water 
Recycling ची प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर होईल , याबाबतची सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर 
बंधनकारक राहील . 


( ८ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये सौर ऊर्जा वापर यंत्रणा उभारणी आणि कार्यान्वयन करणे उक्त प्रकल्प प्रर्वतक 
यांचेवर बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ १३ 
( ९ ) उक्त एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पातर्गतचे क्षेत्रामधील काही जमिनी मंजूर विकास योजना प्रस्तावानुसार Tentative route of 
suburban Railway line ( Proposed Rail link ) व हायटेंशन लाईनने बाधीत होत आहेत . या लगतच्या जमिनीच्या विकासापुर्वी 
संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून ना - हरकत प्रमाणपत्र अभिप्राय घेणे बंधनकारक राहील . 

( IV ) इतर अटी व शर्ती : 


( १ ) या अधिसुचनेमध्ये नमूद अटी / शर्तीसह यापुर्वी लोकेशनल क्लिअरंन्स व वाढीव क्षेत्र अंतर्भूत करण्याअनुषंगाने निर्गत झालेल्या 
शासनाकडील दिनांक २ ९ एप्रिल २०१७ व दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक 
२५ मे २०१८ , दिनांक १० डिसेंबर २०१८ व दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या अधिसुचनेमध्ये नमूद सर्व अटी व शर्ती उक्त प्रकल्प 
क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 


( २ ) उक्त प्रकल्प प्रवर्तकांकडून अटीं व शर्तीचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले लोकेशनल क्लिअरन्स रद्द करण्याचा 
अधिकार शासनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे . अशा स्थितीत लोकेशनल क्लिअरंन्स रद्द झाल्यास शासनाकडे जमा केलेले अधिमूल्य 
किंवा इतर रक्कम उक्त प्रकल्प प्रवर्तक यांना परत मिळणार नाही . 


( ३ ) उक्त अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरिता उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र .१४.१.१.७ Share of Local / 
Planning Authority नुसारच्या तरतुदी लागू राहतील . 


( ४ ) दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून लागू झालेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्र . १४.१.१ सह १४.१.२ 
नुसारच्या तरतुदी सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 

( ५ ) सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

२. एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींचा तपशील सोबतच्या “ अनुसूची - अ मध्ये देण्यात 
आला असून , वगळण्यात आलेल्या जमिनीचा तपशील “ अनुसूची - ब ” मध्ये तसेच सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या सुधारीत 
क्षेत्राबाबतचा तपशील “ अनुसूची - क ” मध्ये देण्यात आले आहे तसेच एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट जमिनींची हद्द दर्शविणारा 
नकाशा “ अनुसूची - ड अधिसुचनेसोबत जोडला आहे . 

८८ 


" 66 

३ एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींचा तपशील वगळण्यात आलेला जमिनीचा तपशील तसेच 
सुधारीत क्षेत्राबाबतचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच अनुसूची - अ अनुसूची - ब आणि अनुसूची - क 
अनुसूची - ड ” अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता उपलब्ध राहील : 

, 

( अ ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा - कुर्ला संकूल , बांद्रा ( पुर्व ) , मुंबई - ५१ . 

( ब ) जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


66 


( क ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , तिसरा मजला , बेलापूर , नवी मबई . 

( ड ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 

५. सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- अ " 


( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . ९ २२ ९ / १५१ ९ / प्र.क्र .११० / २२ / नवि- १२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ सोबतचे जोडपत्र ) 
मौजे अंजूर , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 


३ 


४ 


७ 

८ 


९ 


स . नं 

( २ ) 

२४० 

२४० 

२४७ 

२५२ 


१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 


४० 


मौजे माणकोली , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील . 

५ 

१२ 

२ 

०.२१२० 

६ 

१४ 

०.०८६० 

१४ 

०.१११० 

२० 

०.१४७० 

२० 

०.०६३० 

२१ 

०.५५०० 

२१ 

०.००१३ 

२१ 

०.१०८३ 

२५ 

०.००८२ 

२५ 

०.०६६० 

२८ 

०.०२०० 

३२ 

०.०४०० 

३२ 

०.०२०० 

३३ 

०.००५० 

३३ 

०.०१५० 

३४ 

०.०२०५ 

३६ 

०.१५ ९ ० 

३८ 

०.०३८५ 

०.१२४० 

०.२४५० 

०.१८०० 

०.०२०० 

०.११ ९ ० 

०.०४०० 


४० 


४० 


४० 


४० 


66 


४० 


४१ 


हिस्सा नं . 

( ३ ) 

१ डी 

३ / अ ( पै . ) 


३ 

१ / ( पै . ) 


५ 


३ 


४ 

२ ( पै ) 

३ / ब पै . 

६ अ ( पै . ) 

४ पै . 


१ 


५ 


१ 

२ 

२ ( पै ) 


४ 

६ ( पै ) 


m 


क्षेत्र ( हे . ) 

( ४ ) 


७ / अ 

७ / क 

८ / अ 

९ 

१० ( पै . ) 

११ अ ( पै . ) 


०.४१५० 

०.३४४२५ 

०.६४०० 

०.४८८० 


०.०४८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ १५ 

· 


( १ ) 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 


३७ 


३८ 

३ ९ 


४० 


४१ 

४२ 

४३ 


४४ 


४५ 

४६ 


४७ 


४८ 

४ ९ 


५१ 

५२ 


५४ 


५६ 

५७ 

५८ 


५ ९ 


६० 

६१ 

६२ 


( २ ) 

४३ 

४३ 

४३ 


४५ 

४५ 

४७ 


४८ 

४८ 

४८ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५० 

५५ 

६० 

६३ 

६७ 

६७ 

६७ 


६७ 


६७ 

६७ 

६७ 

६ ९ 

६ ९ 

६ ९ 

७२ 

७२ 

७२ 

७३ 

७३ 


७४ 


७४ 


( ३ ) 

६ 

९ 

१० 

१ ब ( पै ) 

२ ( पै ) 

४ ( पै . ) 

१ ब ( पै . ) 


३ 

६ ( पै . ) 


७ 

१ ( पै . ) 

३ ( पै . ) 


४ ब ( पै . ) 

५ ( पै . ) 

१ ( पै . ) 

अ ( पै . ) 

१ 

२ 

३ 


४ 


५ 


६ 


७ 

३ ( पै . ) 

५ अ ( पै . ) 


६ 

१ ( पै . ) 

२ ( पै . ) 

६ ( पै . ) 


४ अ 

४ क ( पै . ) 

१४ पै . 

१८ 


( ४ ) 

०.१०५० 

०.११०० 

०.०३८० 

०.४१ ९९ 

०.०४०० 


०.००७० 


०.११३० 

०.०१५० 

०.१३२० 

०.२ ९ ८० 

०.०१५० 

०.३०८० 

०.१४३० 

०.०५०० 

०.१६३६ 

०.३ ९९ ० 

०.०२०० 

०.०६६० 

०.०५५० 

०.०७६० 

०.० ९९ ० 

०.०८६० 

०.१६४० 

०.१४४७ 

०.१४७० 

०.३२७० 

०.००३२५ 

०.००५७५ 

०.०३ ९ ७५ 

०.०३८० 

०.०५५० 

०.०८०० 

०.०२३० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र . ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 
मौजे सुरई , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसुचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील . 


( १ ) 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 

७० 


; 
कुतु 
लु 


७३ 


७४ 

७५ 

७६ 


७७ 


७८ 

७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 


( २ ) 

८ 

८ 

८ 

८ 

९ 

९ 


९ 

९ 


९ 


९ 


९ 


९ 


९ 

१४ 

१४ 

२८ 

२८ 

२८ 

३० 

३२ 

३४ 

३६ 

३७ 

३७ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 

३८ 


( ३ ) 

२ 


m 


५ अ 

५ ब 


७ 


6 


१२ 

१३ 

१४ 

१५ ( पै . ) 

१६ 

१७ 

१८ 

२० 

३ 


x 
m 


x 


८ / ब / १ ( पै . ) 

४ ( पै . ) 

१ ( पै . ) 

२ ( पै . ) 

१ ( पै . ) 

१३ ( पै . ) 

१४ ( पै . ) 

३ 


६ 

९ 

१६ 

१७ 

१ ९ ( पै . ) 


२ ९ 

३१ ( पै . ) 

३ ९ 


४० 


( ४ ) 

०.०७८० 

०.०१८० 

०.२७७० 

०.०६३० 

०.०५१० 

०.०३०० 

०.० ९ ०० 

०.१३८० 

०.४२३० 

०.०५०० 

०.२२१० 

०.०८६० 

०.०८०० 

०.०५१० 

०.०१०० 

०.१ ९ ०० 

०.१५०० 

०.१७०० 

०.२८ ९ ६ 

०.०४ ९ २५ 

०.० ९ १४ 

०.१८६४ 

०.००६१ 

०.०२६२५ 

०.०२०० 

०.० ९ ०० 

०.०३०० 

०.०६०० 

०.०८०० 

०.२१०० 

०.१०८० 

०.२८०० 

०.२ ९ ०० 

०.०८०० 

०.१५०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ १७ 

· 


( २ ) 

३८ 

३८ 

३८ 


४० 


( १ ) 

९ ८ 

९९ 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 

११० 

१११ 

११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

१ ९ ६ 

११७ 

४४ 

मौजे सांरग , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील . 

११८ 

३४ 

१ ( पै . ) 

११ ९ 

३५ 

३ ( पै . ) 

१२० 

३५ 

१२१ 

३ ९ 

१२२ 

१२३ 

१२४ 

१२५ 

१२६ 

१२७ 

१२८ 

१२ ९ 

१३० 

१३१ 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


४० 


४० 


४० 


४१ 

४१ 

४१ 

४१ 

४१ 

४२ 

४३ 

४३ 

४३ 

४४ 


४४ 


४४ 


४० 


४१ 

४१ 

४१ 

४२ 

४२ 

४३ 

४३ 

४३ 

४३ 


( ३ ) 

४६ 

४७ 

७८ 

१ ( पै . ) 

२ पै . 


२० 

२२ ( पै . ) 

१ ( पै . ) 

२ 


५ 


६ 

( पै . ) 

१ ( पै . ) 

२ ( पै . ) 


३ 

४ पै . 


५ 


६ 


४ 

१ ( पै . ) 

१० ( पै . ) 

११ 

२१ 

२७ 

१ 


m 


( ४ ) 


१ पै 

५ पै 

६ पै 

१० 


०.०४०० 


०.०५०० 

०.०५०० 

०.०२३३ 

०.० ९ ७६ 

०.०५०० 

०.०६८० 

०.० ९ ६७५ 

०.००२६ 

०.१३६२ 

०.१२४० 

०.१८०० 

०.१०५० 

०.१२०० 

०.०३२५ 

०.२१०० 

०.००५ ९ 

०.०८१८ 

०.१० ९ ० 

०.०२०० 


०.१०८० 

०.२५४४ 

०.४८६० 

०.३००० 


०.०४०० 


०.०१०० 

०.४५०० 

०.०२०० 

०.०२०० 

०.१२४० 

०.४३ ९ ० 

०.२७३० 

०.२२०० 


०.०४०० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

- 

• 


( १ ) 

( ४ ) 

१३२ 

०.०१०० 

१३३ 

०.०१५० 

१३४ 

०.०१८० 

१३५ 

०.३६ ९ ० 

१३६ 

०.० ९ ८१ 

१३७ 

०.०२३० 

१३८ 

०.०२५० 

१३ ९ 

०.०३०० 

१४० 

०.०४५० 

१४१ 

०.१००० 

१४२ 

४८ 

०.२८८० 

१४३ 

५० 

०.०२०० 

मौजे वेहळे , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील जमिनीचा तपशील . 

१४४ 

२१ 

१७ पै 

०.१६१० 

१४५ 

२१ 

१८ पै 

०.०३६२ 

१४६ 

२१ 

२२ 

०.०६०० 

एकूण क्षेत्र ( अ ) १८.०२८३५ हेक्टर आर . 

( ब ) मौजे माणकोली , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील शासकीय जमिनीचा तपशील . 


१४७ 

१४८ 

१४ ९ 

१५० 

१५१ 

१५२ 

१५३ 

१५४ 

१५५ 

१५६ 

१५७ 

१५८ 

१५ ९ 

१६० 


( २ ) 

४३ 

४३ 

४३ 

४५ 

४७ 


४७ 


४७ 


४७ 


४७ 


४७ 


३१ 

३१ 

४३ 

४३ 

४६ 

४७ 

५५ 

५ ९ 

६१ 

७० 

७१ 


( ३ ) 

१६ 

१७ पै . 

१८ 

३ 

१ पै 


७३ 

७३ 


८ / ब 

२४ पै 

२६ 

२७ ब 

२८ 

२ 

११ पैं 


९ 

१२ 

१ 

२ 

१ 

१ 

१६ 

१ 

१ 

६ 

१ 

६ 


०.०८०० 

०.०२०० 

०.००५० 

०.००५० 

०.०७०० 

०.३४०० 

०.२३०० 

०.२२०० 

०.१२०० 

०.०२८० 

०.० ९ ४० 

०.०३५० 

०.०२५० 

०.०३०० 

एकूण क्षेत्र ( ब ) 

१.३०२ पैकी १.२८५८ 

( क ) मौजे सुरई , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहतीमधील शासकीय जमिनीचा तपशील . 

१६१ 

२८ 

०.१५६० 

०.१५६० 

१ ९ .४७०१५ 


w 


१५ 

१६ 


१० 

एकूण क्षेत्र ( क ) 

अंदाजे एकूण क्षेत्र ( अ + ब + क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ १ ९ 
" अनुसूची - ब 

( शासन अधिसूचना क्रमांक टपीएस . १ ९ २२१ / १५१ ९ / प्र.क्र .११० / २२ / नवि- १२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ साबतचे जोडपत्र ) 
मौजे अंजूर , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील अधिसूचित एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामधून वगळण्यात आलेल्या 
जमिनीचा तपशील . 

हिस्सा नं . 

( ३ ) 

२ 


१ 


२ 


३ 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 


अनुसूची - क 

( शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस . ९ २२१ / १५१ ९ / प्र.क्र .११० / २२ / नवि- १२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ सोबतचे जोडपत्र ) 

अ.क्र . 

एकात्मिकृत नगर वसाहतीचा तपशील 

क्षेत्र 

( हेक्टर आर ) 
( ३ ) 

( २ ) 

४४.९९ .६५ 

शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२१४ / ५१३ / प्र.क्र .४२ / १४ / नवि -१२ दिनांक २ ९ / ४ / २०१७ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गचे क्षेत्र . 


७ 


८ 


स . नं . 

( २ ) 

२६७ 


" 


क्षेत्र 

( ४ ) 


०.९ ८१० हेक्टर . 

एकूण वगळण्यात आलेले क्षेत्र सुमारे ०.९ ८ ९ ० हेक्टर . 


संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . डीपी / ६० गावे ( बीएसएन ) / 
मौजे अंजूर व इतर / आयटीपी / प्र.क्र .४०८ / ७० / टिपीव्ही -३ / ३२०५ , दिनांक २५ मे २०१८ अन्वये एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये समाविष्ट केलेले क्षेत्र 


संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . डीपी / ६० गांवे ( बीएसए ) / मौजे अंजूर 
व इतर / आयटीपी / प्र.क्र .१८ ९ / १८ / टिपीव्ही -३ / ७२४१ , दिनांक १०/१२/२०१८ अन्वये एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्प क्षेत्रामध्ये समाविष्ट केलेले क्षेत्र 


शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीएसस १२१ ९ / १६०६ / प्र.क्र .६७ / १ ९ / नवि- १२ दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गचे क्षेत्र . 


६ 

या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची- अ नुसारचे एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केलेले 
क्षेत्र 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . डीपी / भिवंडी ( बीएसएनए ) / ६० गावे / 
मौजे अंजूर व इतर / आयटीपी / प्र.क्र .१० / २० / टिपीव्ही -३ / ११५ ९ , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये एकात्मिकृत 
नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रामध्ये समाविष्ट केलेले क्षेत्र 


या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची - ब नुसारचे एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधून वगळण्यात आलेले 
क्षेत्र 

एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे सुधारित क्षेत्र ( १ + २ + ३ + ४ + ५ + ६-७ ) 


६.७८८० 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


१२.९ ३०० 


१६.७८२० 


३७.८१०० 


१ ९ .४७०१५ 


०.९ ८१० हेक्टर 

१३७.७ ९ ५६५ हे . आर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 19th September 2022 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA Regional AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1222 / 1519 / C.R.110 / 22 / UD - 12.— Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide its Notification No. TPS . 1206 / 330 / C.R.230 / 06 / UD - 12 , dated 
17th March , 2007 ( Published in Government Gazette , on 19th April 2007 ) promulgated in exercise 
of its powers conferred by clause ( c ) under sub - section ( 1 ) of section 40 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) appointed Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority ( MMRDA ) to be the Special Planning Authority 
( hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority " ) for Bhiwandi Surrounding 
Notified Area , which includes the area of 51 villages ( revised 60 villages ) from Bhiwandi Tahasil 
of Thane Districts ( hereinafter referred to as " the said Notified Area " ) ; 


66 

And whereas , the Draft Development Plan ( hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan " ) of the said Notified Area alongwith with its Development Control Regulations has been 
sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of 
the said Act vide Notification No. TPS . 1212 / 1699 / CR - 127 / 2013 / UD - 12 , dated 11th March 2015 
and the Excluded Part ( EP ) of the said Development Plan has been sanctioned by the Government 
in Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification 
No. TPS . 1216 / 1169 / CR - 162 / 16 / UD - 12 , dated 4th November 2016 ( hereinafter collectively referred 
to as ' the said Notification ' ) ; 


And whereas , Government in Urban Development Department vide Notification No TPS.1818 / 
C.R.238 / 18 / DP & RP / Sec.37 ( 1AA ) ( C ) & Sec.20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 has sanctioned 
the Unified Development Control and Promotion Regulations which is applicable for the said 
Notified Area and it includes the regulation for the Development of Integrated Township Project 
( hereinafter referred to as the " said Regulation for Development of Integrated Township 
Project " ) ; 


And whereas , on the request of M / s Ajitnath Hi - tech Builder Pvt . Ltd. the Government in 
Urban Development Department under section 44 ( 2 ) of the said Act and as per the Prevailing 
provisions of the Regulations for Development of Integrated Township Project , has declared an 
area admeasuring approx . 44-99.65 Ha . Are . from Village Anjur , Mankoli and Surai , Tal . Bhiwandi 
from the said Notified Area , as the Integrated Township Project and granted the Locational 
Clearance to the same vide its Notification No. TPS . 1214 / 513 / C.R.42 / 14 / UD - 12 , dated 29th April , 
2017 subject to the terms and conditions mentioned therein ; 


And whereas , as per the Regulation 4.5 of the then prevaling Regulations for Integrated 
Township Project ( hereinafter referred to as " the said Regulation " ) the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , on the request of the Project Proponent , vide Notification No. DP / 60 
Villages ( BSN ) / Village - Anjur & Otrs / ITP / C.R.408 / 17 / TPV - 3 / 3205 , dated 25th May 2018 , has granted 
to add an area about 6.788 Ha . from village Anjur , Mankoli and Surai , Tal . Bhiwandi and vide 
Notification No. DP / 60Villages ( BSA ) / Village - Anjur and Otrs / ITP / C.R . 189 / 18 / TPV - 3 / 7241 , dated 
10th December 2018 has again granted to add an area about 12.93 Ha . from village Anjur , Mankoli 
and Surai , Tal . Bhiwandi subject to certain terms and conditions , in the abovesaid Integrated 
Township Project for which Locational Clearance has granted ; 


And whereas on the request of M / s Lodha Developers Ltd. ( formally known as M / s Ajitnath 
Hi - tech Builders Pvt . Ltd. ) , Government in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS . 1219 / 1606 / CR - 67 / 19 / UD - 12 , dated 4th September 2019 , has granted to add an area about 
16.782 Ha . from village Mankoli , Surai , Sarang and Anjur , Tal . Bhiwandi and thereafter , as per 
regulation 14.1.1.4 . ( v ) of the regulation for the development of Integrated Township Project . , the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide notification No. DP . Bhiwandi ( BSNA ) / 
60 / villages / Anjur and ors / ITP / CR - 10 / 20 / TPV - 3 / 1159 , dated 26th February 2021 has granted to add 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ २१ 

♦ 


an area admeasuring about 37.81Ha from Village Anjur , Mankoli , Surai , Sarang , Vehele , 
Tal.Bhiwandi , subject to terms and conditions mentioned therein . Hence the total area of the 
Integrated Township Project for which Locational Clearance granted is 119.3065 Ha . ( hereinafter 
referred to as " the said Integrated Township Project area " ) ; 


And whereas , M / s Macrotech Developers Ltd. ( hereinafter referred to as ' the project 
proponent ' ) has requested the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune to include an 
area admeasuring 20.26185 Ha . from village Anjur , Mankoli , Surai , Sarang and Vehele 
Tal . Bhiwandi ( hereinafter referred to as ' the said area ' ) in the said Integrated Township Project 
area and to delete an area admeasuring 0.9810 Ha . , bearing S.No. 267/2 of village Anjur , 
Tal . Bhiwandi from the said Integrated Township area project . 


And whereas , the area already added and the area to be added in the said Integrated Township 
Project exceeds 50 % of the area under Locational Clearance granted by the Government in Urban 
Development Department , as per the regulation 14.1.1.4 . ( v ) of the regulation for the Development 
of Integrated Township Project , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune has 
forwarded the same to the Government with his remarks ; 


And whereas , as per the said Development Plan , the said area under application is included . 
in Residential Zone , Transport Hub and Logistic Park Zone , various reservations and D. P. roads 
of various width ; 


And whereas , the areas falling in the zones , other than Residential and commercial , the 
Project Proponent has deposited 10 % amount Rs . 13,40,240 / - ( Rs.Thirteen Lakhs Fourty Thousand 
Two Hundred and Fourty Only ) vide challan No.MH007616197202223E , dated 12th September 
2022 at the stage of Locational Clearance as per the Table No. 14 - A , Regulation 14.1.1.7 ( i ) ( b ) of 
the Regulation for development of Integrated Township Project . 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the proposal submitted 
by the Project Proponent to add area admeasuring approximately 19.47015 Ha . from village Anjur , 
Mankoli , Surai , Sarang , Vehele , Tal . Bhiwandi , Dist . Thane , more particularly described in 
" Schedule - A " appended to this Notification , and to delete an area admeasuring 0.981 Ha . of 
Village Anjur , Tal . Bhiwandi , more particularly described in Schedule - B ' appended to this 
notification is in accordance with the provisions of the Development Control Regulations for 
Integrated Township Project presently applicable to the said Area and hence it is necessary to 
add an area admeasuring 19.47015 Ha . of village Anjur , Mankoli , Surai , Sarang and Vehale , 
Tal . Bhiwandi , in the abovesaid Integrated Township Project subject to terms and conditions and 
to delete an area admeasuring of approx . 0.981 Ha . of village Anjur , Tal . Bhiwandi from the said 
Integrated Township Project area ; 


Now , therefore , without prejudice to the provisions of the said Act , the Government , under 
section 44 ( 2 ) of the said act hereby grants permission to add an area of village Anjur , Mankoli , 
Surai , Sarang and Vehale , Tal . Bhiwandi , 19.47015 Ha . approx more specifically described in 
' Schedule - A ' appended hereto , to the area of Integrated Township Project for which Locational 
Clearance has already been granted , subject to the following terms and conditions and to delete 
an area admeasuring 0.981 Ha . of village Anjur , Tal . Bhiwandi , more specifically described in 
' Schedule - B ' appended hereto , from the area of the Integrated Township Project for which Location 
Clearance has already been granted : 

Terms and Conditions : 

( I ) With respect to ownership / title of land 

( 1 ) Ownership / Development Rights of the said lands specified in scheduled - A must be with 
the Project Proponent and the Project Proponent shall submit registered copy of 
memorandum of undertaking , joint venture , etc. to the Collector , Thane before the Letter of 
Intent . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ 

• 


आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

( 2 ) The Project Proponent , shall be responsible for the proof of ownership of lands specified 
in Schedule - A . Ownership documents , original revenue records and authorised 
measurement plan shall be submitted to the Collector , Thane before the letter of Intent . The 
Project Proponent shall submit conclusive documents regarding ownership of such lands 
to the Collector , Thane before obtaining the letter of Intent . If the Project Proponent fails 
to produce such conclusive documents of ownership in respect of any parcel of land , then 
such land shall be deemed to be excluded from the Locational Clearance and if by virtue 
of such exclusion , any land is not found to be contiguous , then such land shall also stand 
automatically excluded from this Locational Clearance . After completion of these only the 
Collector , Thane shall proceed further for allowing letter of Intent . 


( 3 ) The Lands in the said Integrated Township Project , which are parts of S. Nos . shall be 
incorporated in the Master Plan / layout only after the measurement of the Taluka Inspector 
of land Records . If such lands are found not to be contiguous , then such lands shall be 
stands automatically excluded from this Locational Clearance . The Integrated Township 
Project can not be implemented on such land . 


( 4 ) Excluding the Government lands granted by the Government in Revenue and Forest 
Department , bearing S.No. 28/10 of Village Surai , Tal . Bhiwandi , vide Government 
Resolution No. HH - 2722 / 4 .. 03 / 1-4 , dated 28th June 2022 and Government lands bearing 
S.No. 31/9 , 31/12 , 43/1 , 43/2 , 46 / 1,47 / 1 , 55/16 , 59/1 , 61 / 1,70 / 6 , 71/1 , 71/6 , 73/15 , 73/16 of village 
Mankoli , Tal . Bhiwandi , vide Govt . Resolution No. - 2722 / .. 04 / -8 , dated 20th July 
2022 , for the other lands included in the said Integrated Township Project , the Project 
Proponent shall obtain the necessary certificate regarding the non - inclusion of Tribal / 
Forest / Government Lands , from the Competent Authority of the Revenue and Forest 
Department and submit it to the Collector , Thane before Letter of Intent . 


( 5 ) The Project Proponent has executed sale deed / Sale agreement / agreement regarding 
some lands under the Maharashtra Tenancy and Agriculture land Act , 1948 and procedure 
regarding the same is under process to the Tahsildar and Agricultural Land Tribunal , 
Thane . The area under this S. Nos . are temporarily included in this Locational Clearance . 
However , Collector , Thane shall confirm that the Ownership / Development rights of this 
lands is with the Project Proponent , after only Letter of Intent shall be granted including 
this lands Otherwise the area under this S.Nos . automatically excluded from this 
Locational Clearance . 


( 6 ) If the aforesaid Integrated Township Project includes the lands which are attracted by 
the provisions of Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act and have restricted 
tenure , the Project Proponent shall follow the appropriate procedure as per law to remove 
such entries . After removal of such entries , the Collector , Thane shall grant the Letter 
of Intent . 


( 7 ) If the lands in the said Integrated Township Project have entries in the Other Rights ' 
column regarding agreement , bank loan , rights of other names , etc. , the Project Proponent 
shall do the needful regarding resolving the issues of such entries in the 
' Other Right ' column . The Collector , Thane shall make sure about the removal of such 
entries before granting the letter of Intent . 


( 8 ) The Collector , Thane shall ensure that the area to be included in the said notified 
Integrated Township Project is matched as per the S.No./ Hissa No. and as per 
measurement plan , before granting the letter of Intent . 


( 9 ) If any document of ownership of lands included in the area of the said notified Integrated 
Township Project is found false in future or if any judicial proceeding arise regarding 
the said notified Integrated Township Project in future , then it shall be the sole 
responsibility of the Project Proponent to deal with those proceedings at his own risk 
and cost . In such case Locational Clearance granted by this notification shall be deemed 
to be cancelled automatically for that lands . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ २३ 

( 10 ) The Project Proponent shall submit the certificate of the concerned Competent 
Authority regarding the change of name from M / s Ajitnath Hi - tech Builders Pvt . Ltd. , 
M / s Wardhvinayak Builders Pvt . Ltd. , M / s Lodha Developers Pvt . Ltd. , M / s Lodha 
Dwellers Ltd. to Macrotech Developers Ltd. to the Collector , Thane before the Letter 

of Intent . 


( II ) With respect to Environment 

( 1 ) It shall be binding on the Project Proponent to obtain and submit the Environment 
Clearance from the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government 
of India and the appropriate authority of the State Government , at the time of sanction 
to the Development / Building permission to the concerned Special Planning Authority . 
Also the terms and conditions mentioned in the Environmental Impact Assessment 
Notification issued time to time by the Ministry of Environment , Forest and Climate 
Change shall be binding on the Project Proponent . 


( 2 ) It shall be the responsibility of the Project Proponent to dispose of the solid waste and 
waste water as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at 
their cost alongwith the provisions of the concerned Act and regulations . The necessary 
No objection Certificate in this regard shall be obtained by the Project Proponent from 
Maharashtra Pollution Control Board , before initiating the work of implementation of 
the Integrated Township Project . 


( 3 ) The terms and conditions imposed by the Irrigation Department and other concerned 
Department of the State Government from time to time shall be binding on the Project 
Proponent . The existing nallas / water courses . , etc in the said notified Integrated 
Township Project shall not be closed . 


( 4 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide water supply as per Regulation 
No. 14.1.1.10 ( vXa ) of the Regulation for Development of Integrated Township Project at 
their cost and responsibility . The conditions of Irrigation Department in these regards , 
from time to time are binding on the Project Proponent . 


( 5 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide the electricity as per Regulation 
14.1.1.10 ( v ) ( c ) of the Regulations for Development of Integrated Township Project at 
their own cost and responsibility . The concerned Special Planning Authority shall obtained 
from the Project Proponent , the necessary permissions and also the firm commitment of 
electricity for the entire Integrated Township Project from the concerned power supply 
company before the approval of the Master Plan as per the Regulation No. 14.1.1.6 of the 
Regulations for Development of Integrated Township Project . 


( 6 ) The concerned Special Planning Authority before approving the Master Layout verify 
the said Notified Area in the CRZ point of view . 


( 7 ) The Project Proponent shall obtain the necessary No Object Certificate , from the 
concerned Competent Authority of Forest Department , Archaeological Department and 
Irrigation Department as per regulation 14.1.1.4 , of the development of Integrated 
Township Project regulations , for the lands of village Surai and Mankoli , granted by 
Revenue and Forest Department vide Government resolution dated 28th June 2022 and 
20th July 2022 , before Letter of Intent . 


( 8 ) The terms and conditions mentioned in the Director , Archaeological Department , 
Maharashtra State Mumbai's letter dated 16th September 2017 and dated 11th April 
2022 , Deputy Conservator of Forest , Thane's letter dated 24th April 2022 and Government 
in Revenue and Forest Department's Government Resolution dated 28th June 2022 & 
20th July 2022 shall be binding on the project proponent . 


• 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 
( III ) With respect to Development 

( 1 ) The Project Proponent shall provide access road of required width as specified in prevailing 
Development Control Regulations but not less than 9.00mt . width to private and 
Government lands surrounded by the said Integrated Township Project . 


२४ 


( 2 ) It shall be binding on the Project Proponent to kept intact the public roads and other 
rights ( vahivat ) in the said Integrated Township Project . The existing roads / Development 
Plan roads / proposed roads shall be kept open for the general public . 


( 3 ) In the said Integrated Township Project area , the provision of C. D. work for the nala / 
canal with the approval of the concerned department shall be binding on the Project 
Proponent . Also in the said Integrated Township Project , the distance from the river , 
nalas , canals , lakes , and other water resources shall be kept by the Project Proponent as 
per the prevailing Development Control Regulations . 


( 4 ) The concerned Special Planning Authority shall ensure the quantum of land having slope 
equal to or more than 1 : 5 as per the authorised Contour Plan , in the said project . 
No construction shall be permissible on the lands having slope equal to or more than 
1 : 5 in the said project as per the authorised contour map , whether such lands are 
specifically marked as such in the Development Plan or not . 


( 5 ) The Project Proponent shall have to plan and earmark the lands at suitable locations for 
public purpose reservations along with the Development Plan proposals for the 
populations to be accommodated within the Integrated Township Project as per regulation 
and shall plan and develop the same at their own cost . 


( 6 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide the System of Rain Water 
Harvesting in each building of the Integrated Township Project . 


( 7 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide the System of Waste - Water 
Recycling in each building of the Integrated Township Project for reuse of the used 

water . 


( 8 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide and operate Solar Energy Systems . 
( 9 ) Some lands in the said Integrated Township Project are affected by the Tentative Route 
of Suburban Railway line ( Proposed Rail Line ) and High Tension line as per the sanctioned 
Development Plan , it is binding on The Project Proponent to obtained necessary remarks 
No Objection Certificate from the concerned Departments in this regard . 

( IV ) Other Terms and Conditions 


( 1 ) Along with the terms and conditions mentioned in this Locational clearance , the terms . 
and condition mentioned with reference to the Locational clearance and the additional 
area added by the Government vide Notification dated 29th April 2017 , and dated 
4th September 2019 and Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune Notifications 
dated 25th May 2018 , dated 10th December 2018 and dated 26th February 2021 , shall be 
applicable for the said Integrated Township Project . 


( 2 ) If the terms and conditions mentioned above are not obeyed by the Project Proponent , 
the powers / rights of cancellation of the Locational Clearance granted vide this notification 
are reserved with Government . If Locational Clearance stands cancelled due to non 
compliance or non fulfillment of above stated conditions then , the premium or any 
other amount paid to the Government shall not be refunded to the Project Proponent . 


( 3 ) The provisions mentioned in the Regulation No. 14.1.1.7 - share of Local / Planning Authority 
of the Regulation for the Development of Integrated Township Project shall be applicable 
for the said Notified Integrated Township Project . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र . ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ २५ 

( 4 ) Provisions of the Regulation No.14.1.1 along with Regulation No. 14.1.2 of the Unified 
Development and Control Regulations Implemented vide dated 3rd December 2020 shall 
be applicable for this Integrated Township Project area . 

( 5 ) This notification shall come into force on the date of its publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 


2. The details of lands included in the Integrated Township Project are given in 
' Schedule - A ' lands excluded from the Integrated Township Project are in ‘ Schedule - B’and the 
details of the revised area are in " Schedule - C " , appended hereto , and the plan showing the 
boundaries of the said lands is given in Schedule - D ' appended hereto . 

6 


3. The details of lands included in the Integrated Township Project , lands excluded from 
the Integrated Township Project , Details of the revised area and the plan i.e. ' Schedule - A ' , 
' Schedule - B ' , ' Schedule - C ' and ' Schedule - D'along with this notification shall be made available 
for the inspection of the general public for the period of one month , during office hours on all 
working days at the following offices : 

( i ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority , Bandra - Kurla Complex , Bandra ( E ) , Mumbai - 51 . 

( ii ) The Collector , Thane . 

( iii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Third 
Floor , Belapur , Navi Mumbai . 

( iv ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 


4. This Notification is also made available on the Government Website www.maharashtra . 
gov.in 


" SCHEDULE - A " 

( Annexure to Government Notification No - 1221 / 1519 / C.R . 110 / 22 / UD - 12 , 
dated the 19th September 2022. ) 

( A ) Description of Lands Notified for Intergrated Township Project area at Village 
Anjur , Tal.Bhiwandi , Dist.Thane 


HA . 

0.4150 

0.34425 

0.6400 

1 / ( p ) 

0.4880 

Description of Lands for Intergrated Township Project area at Village Mankoli , Tal . 
Bhiwandi , Dist . Thane . 


Sr. No. 
1 


2 


3 


4 


5 


20 Co 18 


6 


7 


8 

9 

10 

11 

12 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ 


Serve No. 


240 


240 

247 


252 


12 

14 

14 

20 

20 

21 

21 

21 


Hissa No. 


1D 


3 / A ( p ) 

3 


2 

4 

5 

3 

4 

2 ( p ) 

3 / B ( p ) 

6A ( p ) 


0.2120 

0.0860 

0.1110 

0.1470 

0.0630 

0.5500 

0.0013 

0.1083 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

• 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 


25 

25 

28 

32 

32 

33 

33 

34 

36 

38 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

43 

43 

43 

45 

45 

47 

48 

48 

48 

48 

49 

50 

50 

55 

60 

63 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

69 

69 

69 


4 ( p ) 

5 


1 

5 

6 

1 

2 

2 ( p ) 

4 


6 ( p ) 

3 


7 / A 

7 / C 

8 / A 

9 


10 ( p ) 

11A ( p ) 

6 

9 

10 

1B ( p ) 

2 ( p ) 

4 ( p ) 

1B ( p ) 

3 


6 ( p ) 

7 

1 ( p ) 

3 ( p ) 


4B ( p ) 

5 ( p ) 

1 ( p ) 

A ( p ) 

1 

2 

3 

4 


TA 


5 


6 

7 

3 ( p ) 

5 A ( p ) 

6 


0.0082 

0.0660 

0.0200 

0.0400 

0.0200 

0.0050 

0.0150 


0.0205 

0.1590 

0.0385 

0.1240 

0.2450 

0.1800 

0.0200 

0.1190 

0.0400 

0.0480 

0.1050 

0.1100 

0.0380 

0.4199 

0.0400 

0.0070 

0.1130 


0.0150 

0.1320 

0.2980 

0.0150 

0.3080 

0.1430 

0.0500 

0.1636 

0.3990 

0.0200 

0.0660 

0.0550 

0.0760 

0.0990 

0.0860 

0.1640 

0.1447 

0.1470 

0.3270 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ २७ 

1 ( p ) 

0.00325 

2 ( p ) 

0.00575 

6 ( p ) 

0.03975 

4A 

0.0380 

0.0550 

0.0800 

0.0230 


56 

57 

58 

59 


60 

61 

62 


72 

72 

72 

73 

73 


63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


74 

74 


Description of Lands for Intergrated Township Project area at Village Surai , 

Tal . Bhiwandi , Dist . Thane 


∞ ∞0 


8 


8 


∞ ∞ 


8 


8 

9 

9 

9 


9 

9 

9 

9 

9 

9 

14 

14 

28 

28 

28 

30 

32 

34 

36 

37 

37 

38 

38 


4 C ( p ) 

14 ( p ) 

18 


38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

38 


2 

3 

5A 

5 B 

7 

12 

13 

14 

15 ( p ) 

16 

17 

18 

20 

3 

4 

3 

4 

8 / B / 1 ( p ) 

4 ( p ) 

1 ( p ) 

2 ( p ) 

1 ( p ) 

13 ( p ) 

14 ( p ) 

3 

4 

6 

9 

16 

17 


19 ( p ) 

29 

31 ( p ) 

39 


0.0780 

0.0180 


0.2770 

0.0630 

0.0510 

0.0300 

0.0900 

0.1380 

0.4230 

0.0500 

0.2210 

0.0860 

0.0800 

0.0510 

0.0100 

0.1900 

0.1500 

0.1700 

0.2896 

0.04925 

0.0914 

0.1864 

0.0061 

0.02625 

0.0200 

0.0900 

0.0300 

0.0600 

0.0800 

0.2100 

0.1080 

0.2800 

0.2900 

0.0800 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

• 


97 

98 

99 


100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 


118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 


38 

38 

38 

38 

40 

40 

40 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 


134 

135 

136 

137 


40 

46 

47 

78 

1 ( p ) 

2 ( p ) 

20 


34 

35 

35 

39 

40 

41 

41 

41 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

45 

47 

47 


22 ( p ) 

1 ( p ) 

2 


ơiA 19 


4 


5 


6 

( p ) 

1 ( p ) 

2 ( p ) 

3 


4 ( p ) 

5 


Description of Lands for Intergrated Township Project area at Village Sarang 

Tal . Bhiwandi , Dist . Thane 


6 

7 


1 ( p ) 

3 ( p ) 

4 


1 ( p ) 

10 ( p ) 

11 

21 

27 

1 

3 

1 ( p ) 

5 ( p ) 

6 ( p ) 

10 

16 


17 ( p ) 

18 

3 


0.1500 

0.0400 

0.0500 

0.0500 

0.0233 

0.0976 

0.0500 

0.0680 

0.09675 

0.0026 

0.1362 

0.1240 

0.1800 

0.1050 

0.1200 

0.0325 

0.2100 

0.0059 

0.0818 

0.1090 

0.0200 


1 ( p ) 

8 / B 


0.1080 

0.2544 

0.4860 

0.3000 

0.0400 

0.0100 

0.4500 

0.0200 

0.0200 

0.1240 

0.4390 

0.2730 

0.2200 

0.0400 

0.0100 

0.0150 

0.0180 

0.3690 

0.0981 

0.0230 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ २ ९ 


138 

139 

140 

141 

142 

143 


144 

145 

146 


47 

47 

47 

47 

48 

50 


Description of Lands for Intergrated Township Project area at Village Vehale , 
Tal . Bhiwandi , Dist . Thane 

17 ( p ) 

18 ( p ) 
22 

Total Area ( A ) 


147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 


21 

21 

21 


161 


24 ( p ) 

26 

27 B 

28 

2 

11 ( p ) 


( B ) Description of Government Lands for Intergrated Township Project area at 
Village Mankoli , Tal . Bhiwandi , Dist . Thane 

31 

9 

0.0800 

31 

12 

0.0200 

43 

1 

0.0050 

43 

2 

0.0050 

46 

1 

0.0700 

47 

1 

0.3400 

55 

16 

0.2300 

59 

1 

0.2200 

61 

1 

0.1200 

70 

6 

0.0280 

71 

1 

0.0940 

71 

6 

0.0350 

73 

15 

0.0250 

73 

16 

0.0300 

Total Area ( B ) 

1.302 

Out of 1.2858 Ha . 


0.0250 

0.0300 

0.0450 

0.1000 

0.2880 

0.0200 


28 


( C ) Description of Lands Notified for Intergrated Township Project area at Village 
Surai , Tal . Bhiwandi , Dist . Thane 


0.1610 

0.0362 

0.0600 

18.02835 Ha . 


10 

Total Area ( C ) 

Appox Total Area ( A + B + C ) 


0.1560 
0.1560 

19.47015 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र . ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

" SCHEDULE - B " 


Details of land deleted from the Notified Integrated Township Project area at Village 
Anjur , Tal . Bhiwandi , Dist . Thane . 

Hissa No. 


Sr. No. 

1 


Sr.No. 


( 1 ) 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( Annexure to Government Notification No. 1221 / 1519 / C.R. - 110 / 19 / UD - 12 , 
dated the 19th September 2022 ) 


( 8 ) 


Survey No 

267 

The total excluded area is approx . 


2 


Area 

0.9810 Ha . 

0.9810 Ha . 


" SCHEDULE - C " 

( Annexure to Government Notification No. - 1221 / 1519 / C.R. - 110 / 19 / UD - 12 , 
dated the 19th September 2022 ) 

Area of Description of Integrated Township Project 


( 2 ) 

Area of Integrated Township Project Locational Clearance granted 
by Government in Urban Development Department vide notification 
No.TPS.1214 / 513 / C.R.No.42 / 14 / UD - 12 , dated 20th April 2017 


Area added by Director at T.P.M.S. Pune from the ITP Project vide 
Notification No.DP / 60Villages ( BSN ) / Village Anjur & Others / ITP / 
C.R.408 / 17 / TPV - 3 / 3205 , dated 25th May 2018 . 


Area added by Director at T.P.M.S. Pune from the ITP Project vide 
Notification No. DP / 60Villages ( BSA ) / Village Anjur & Others / ITP / 
C.R.189 / 18 / TPV - 3 / 7241 , dated 10th December 2018 . 


Area 
( Ha.Are ) 
( 3 ) 
44.99.65 


Area added by Director at T.P.M.S. Pune from the ITP Project vide 
Notification No.DP Bhiwandi ( BSNA ) / 60Villages / Village Anjur & 
Others / ITP / C.R . 10 / 20 / TPV - 3 / 1159 , dated 26th February 2021 . 
Area of land added under Integrated Township Project for which 
Locational Clearance granted According to “ SCHEDULE - A ” 
Area of land deleted under Integrated Township Project for which 
Locational Clearance granted According to “ SCHEDULE - B " 
The revised area of Integrated Township Project ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6-7 ) 


6.7880 


Area of Integrated Township Locational Clearance granted by Government 16.7820 
in Urban Development Department vide Notification No.TPS - 1219 / 
1606 / C.R.67 / 19 / UD - 12 , dated 4th September 2019 . 


12.9300 


37.8100 


19.47015 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


0.9810 


137.79565 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ ३१ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड अलिबाग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिउनि / कात -६ / कलम -१५६ / आदेश / श्री पाटणेश्वर अर्बन बँक / ४६४६ / सन २०२२. - सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार व्यवस्थापक , श्री पाटणेश्वर अर्बन को - ऑप . बँक लि . , पेण यांचेकडील दिनांक ६ जून २०२२ रोजीच्या प्रस्तावानुसार 
सदर बँकेचे श्री महेश गणपत भोईर , वसुली अधिकारी यांस संपुर्ण रायगड जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १०७ अनुसार वसुली अधिकारी म्हणून मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कम वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाचा दिनांक ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

: 

अटी . - 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री पाटणेश्वर अर्बन को - ऑप . बँक लि . , 
पेण " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर वेतन कपात करता येणार नाही . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असुन त्याची तपासणी अर्जदार बँकेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 
व दिनांक २३ एप्रिल २०२२ रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे . सदर परिपत्रकातील सुचनांचे उल्लंघन 
झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा 

संदर्भ नमूद करावा . 

( १३ ) व्यवस्थापक यांनी त्यांचेस्तरावर वेळोवेळी वसुली अधिकारी कामकाज आढावा घेणे तसेच दरवर्षी सर्व वसुली अधिकारी यांना वसुली 
संबंधांत उजळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करून त्यासंबंधांत कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करावा . 


३२ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ जुलै २०२२ . 


डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


. 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ ३३ 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , भायखळा , मुंबई यांजकडून 
तात्पुरती अधिसूचना 

क्रमांक ११३१ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२. – जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता 
मी , प्रज्ञा जेडगे , म.पो.से. , पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतुक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ हे कलम ११५ ( १८८ चा नियम ५ ९ ) व 
शासकीय अधिसूचना क्रमांक ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए - २ , दिनांक १ ९ मे , १ ९९ ० या नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


क्र . - १५ ९ / तात्पुरता / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२ 

रेल्वे प्रशासनाने कळविल्याप्रमाणे , कर्नाक उड्डाणपुल हा जुना व जीर्ण झालेला असल्याने , सदर उड्डाणपुलाच्या निष्कासन कारवाईकरिता सदर 
उड्डाणपुलावरील वाहनांची तसेच पादचारी वाहतूक दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ पासून सदर उड्डाणपुलाच्या पुर्नबांधणीपर्यंत बंद करण्यात येत आहे . 
कर्नाक बंदर उड्डाणपुल निष्कासनानंतर उड्डाणपुलाच्या पुर्नबांधणीपर्यंत वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून व वाहतूक सुरळीत रहावी याकरिता 
उपाययोजना म्हणून खालीलप्रमाणे वाहतूक वळविण्यात येत आहे . 


युसुफ मेहेरअली रोड 


भाग - १ 
दक्षिण वाहीनी 
उत्तर वाहीनी 


एकदिशा मार्ग 


- : वाहतूक वळविण्याची ठिकाणे : 

( १ ) पोहमल जंक्शनवरून पी . डिमेलो रोडकडे येणारी उत्तर वाहीनीवरील वाहतूक सकाळी ०७:०० ते ११:०० वा . पर्यंत बंद राहील . 
( अ ) सदरची वाहने मोहम्मद अली रोड- हिमालय जंक्शन - सी . एस . टी . जंक्शन - अवतारसिंग बेदी चौकमार्गे त्यांचे इच्छित स्थळी जातील . 
( ब ) तसेच मोहम्मद अली रोडवरून भेंडीबाजार जंक्शन येथे उजवे वळण घेवून एस . व्हि.पी. रोड - वाडीबंदर जंक्शन येथून डावे वळण घेवून 

पी . डिमेलो रोड येथे जातील . 


सकाळी ०७:०० ते सकाळी ११:०० वा . 
सायंकाळी १६:०० ते रात्रौ . २१:०० वा . 


( २ ) कुंदनलालकाटा येथून पोहमल जंक्शनकडे येणारी दक्षिण वाहीनीवरील वाहतूक सायंकाळी १६:०० ते २१:०० वा . पर्यंत बंद राहील . 
( अ ) सदरची वाहने वाडीबंदर जंक्शन येथून उजवे वळण घेवून- एस . व्ही . पी . रोड - एस . टि . जंक्शन भेंडीबाजार जंक्शन येथे डावे वळण घेवून 
मोहम्मद अली रोड मार्गे त्यांचे इच्छित स्थळी जातील . 


मुंबई , 

दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


( ब ) पी . डिमेलो रोडवरून कुंदनलाल काटा येथे उजवे वळण घेवून पोहमल जंक्शनकडे जाणारी वाहतूक ही अवतारसिंग बेदी चौकमार्गे 
सी.एस.टी. जंक्शन - एल . टि . रोड येथे डावे वळण घेवून मोहम्मद अली रोड मार्गे त्यांचे इच्छित स्थळी जातील . 

भाग -२ नो पार्किंग 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – ५ 


युसुफ मेहेरअली रोड दक्षिण व उत्तर वाहीनीवर सर्व प्रकारची वाहने उभी करण्यास प्रतिबंध राहील . 
सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक ऑगस्ट २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


प्रज्ञा जेडगे , 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , 
वाहतूक , भायखळा , मुंबई . 


- 

• 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) , TRAFFIC MUMBAI 
" TEMPORARY NOTIFICATION ORDER 

No. I.W. No. 1131 / DCP / Traffic ( South ) / 2022 . In order to prevent obstruction , inconvenience 
to the public and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to 
the member of the public , so to direct , I , Pradnya Jedge , Dy . Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles 
Act , 1988 , ( Act No 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR 1061 / TRA - 2 , 
dated 19th May 1990 do hereby order as under . 

No. 

159 / DCP / SOUTH / TEMP / TR . / 2022 

As informed by the Railway Administration , as the Carnac flyover is old and dilapidated , 
the vehicular and pedestrian traffic on the flyover is being closed from 22nd August 2022 till the 
reconstruction of the flyover . After the removal of the Carnac Flyover , traffic is being diverted as 
follows to avoid traffic jams and keep the smooth traffic until the reconstruction of the flyover . 

PART - 1 - ONE WAY ROUTE 


३४ 


Yusuf Meher Ali Road 


South Bound 
North Bound 

Traffic diversion points 


07:00 AM to 11:00 AM . 
16:00 PM to 21:00 PM 


( 1 ) North bound traffic coming from Pohmal Junction towards P. Demelo Road from 07:00 
AM to 11:00 AM . will remain closed . 


( a ) The said vehicles will proceed to their destination via Mohammad Ali Road - Himalaya 
Junction CST Junction - Avtar Singh Bedi Chowk . 


( b ) Also the said vehicles will proceed to their destination via from Mohammad Ali Road 
take a right turn at Bhendi bazar Junction and take a left turn at S.V.P. Road - Wadibandar Junction 
to P. Demelo Road . 


( 2 ) South bound traffic from Kundanlal kata towards Pohmal Junction from 16:00 to 21:00 
hrs . will remain closed . 


( a ) The said vehicles take a right turn from Wadibandar Junction - S.V.P. Road - S.T. Junction 
taking a left turn at Bhendi bazar Junction- Mohammad Ali Road will proceed to their desired 
destination . 


( b ) Traffic going to Pohmal Junction from P. Demelo Road taking a right turn at Kundanlal 
Kata will proceed to their destination via Avtar Singh Bedi Chowk - C.S.T . Junction - Left turn at 
L.T. Road Mohammad Ali Road will proceed to their desired destination . 

PART - 2 - NO PARKING 


Mumbai , 

Date : 19th August 2022 . 


There shall be “ No Parking " for all types of vehicles on South & North Bound of the Yusuf 
Meher Ali Road . 

This order is being issued under my signature on the 19th day of August 2022 . 


PRADNYA JEDGE , 

Dy . Commissioner of Police , 
( South ) , Traffic , Mumbai . 


. 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ ३५ 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , भायखळा , मुंबई यांजकडून 
तात्पुरती अधिसूचना 

क्रमांक ११३२ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२ - जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता 
मी , प्रज्ञा जेडगे , म.पो.से. , पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ हे कलम ११५ ( १८८ चा नियम ५ ९ ) व 
शासकीय अधिसूचना क्रमांक ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 


क्र . १६० / तात्पुरते / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२ 

रेल्वे प्रशासनाने कळविल्याप्रमाणे , कर्नाक उड्डाणपूल हा जुना व जीर्ण झालेला असल्याने , सदर उड्डाणपुलाच्या निष्कासन कारवाईकरिता सदर 
उड्डाणपुलावरील वाहनांची तसेच पादचारी वाहतूक दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ पासून सदर उड्डाणपुलाच्या पुनर्उभारणीपर्यंत बंद करण्यात येत आहे व 
खालीलप्रमाणे वाहतूक वळविण्यात येत आहे : 


वाहतूक वळविण्याची ठिकाणे 

( अ ) १. पी . डिमेलो रोडकडून चकाला जंक्शनकडे येणारी वाहतूक ही पुढे अवतारसिंग बेदी चौकमार्गे सी . एस . टी . जंक्शनकडे मार्गस्थ 

होईल . 


२. चकाला जंक्शन येथे जाण्याकरिता कर्नाक बंदरपूर्वीच वाय . एम . रोडवरून मोहम्मद अली रोड मार्गे चकाला जंक्शनकडे जाता येईल . 

३. वाडीबंदर जंक्शन येथून एस . व्ही . पी . रोडने मोहम्मद अली रोड मार्गेसुद्धा चकाला जंक्शनकडे जाता येईल . 

( ब ) १. चकाला जंक्शनकडून पी . डिमेलो रोडकडे येणारी वाहतूक ही हिमालय जंक्शनमार्गे सी . एस . टी . जंक्शन आणि पुढे अवतारसिंग बेदी 
चौकमार्गे पी . डिमेलो रोडकडे मार्गस्थ होईल . 

२. चकाला जंक्शन येथून मोहम्मद अली रोडने वाय . एम . रोड मार्गेसुद्धा पी . डिमेलो रोडकडे जाता येईल . 

भाग - २ नो पार्किंग 

यास्तव , उपरोक्त नमूद मार्गावरून वाहतूक वळविण्यात आलेली असल्याने , पी . डिमेलो रोड , एस . व्ही . पी . रोड , वाय . एम . रोड , 
मोहम्मद अली रोड , पोहमल जंक्शन दक्षिण व उत्तर वाहिनी ते हिमालय जंक्शन या मार्गांवर पार्किंगकरिता निर्बंध घालण्यात येत आहेत . 
सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


मुंबई . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ५ अ 


प्रज्ञा जेडगे , 

पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) वाहतूक , 
भायखळा , मुंबई . 


३६ 


- 

• 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) , TRAFFIC , MUMBAI 
TEMPORARY NOTIFICATION 


No. 1132 / DCP / Traffic ( South ) / 2022 . In order to prevent obstruction , inconvenience to the 
public and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to the 
members of the public , so to direct , I , Pradnya Jedge , Dy . Commissioner of Police ( South ) , Traffic , 
Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 115 of Motor Vehicles Act , 
1988 , ( Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589 / CR 1061 / TRA - 2 , 
dated 19th May 1990 do hereby order as under : 

No. 160 / DCP / SOUTH / TEMP / TR . 

/ 2022 

As the Railway Department has informed the Carnac Bridge has been very old and worn 
out . Hence , it is necessary to rebuild the said bridge . Therefore , the vehicular and pedestrian 
traffic of the Carnac Bridge is closed from dated 22nd August 2022 till the rebuilding of the 
bridge and the traffic is diverted as follows : 


DIVERSIONS 

( A ) 1. All the traffic coming from P. D'mello Road towards Chakala Junction , is diverted to 
Avtarsing Bedi Chowk and further towards C.S.T. Junction . 


2. All vehicles willing to go to Chakala Junction , can also use Y.M.Road before Carnac 
Bunder and proceed to Chakala Junction via Mohammed Ali Road . 


3. Also , vehicles can move through Wadibunder Junction and proceed to Chakala 
Junction via S.V.P.Road and Mohammed Ali Road . 


( B ) 1. All the traffic coming from Chakala Junction towards P.D'mello Road is diverted to 
C.S.T. Junction - Avtarsingh Bedi Chowk - P. D'mello Road via Himalaya Junction . 


2. Also , Vehicles can move through Chakala Junction and proceed to P. D'mello Road 
via Mohammed Ali Road and Y. M. Road . 


PART - 2 - NO PARKING 

In view of above diversions there shall be no parking on P.D'mello Road , S. V. P. Road , Y. M. 
Road , Mohammed Ali Road and Pohamal Junction South and North Bound to Himalaya Junction . 


Mumbai , 

Date 19th August 2022 . 


PRADNYA JEDGE , 

Dy . Commissioner of Police 
( South ) , Traffic , Mumbai . 


. 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ ३७ 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , भायखळा , मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना / आदेश 

क्रमांक ११३३ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२. – जनतेस पोहचणारा धोका , अडथळा आणि गैरसोय टाळण्याकरिता आणि तसा निर्देश देण्याकरिता 
मी , प्रज्ञा जेडगे , म.पो.से. , पोलीस उप आयक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ३ ९ चे कलम ३३ आणि अधिसूचना 
क गृहविभाग , मो.वा.अ. ६६५७ - बारा , दिनाक १३ जुलै १ ९ ५ ९ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील प्रमाणे 
आदेश देत आहे : – 


क्र . १६१ / तात्पुरते / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२ 

रेल्वे प्रशासनाने कळविल्याप्रमाणे कर्नाक उड्डाणपुल हा जुना व जीर्ण झालेला असल्याने निष्कासित करण्यात येणार आहे . कर्नाक बंदर 
उड्डाणपुलाच्या निष्कासनाच्या अनुषंगाने उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीपर्यंत वाहतूक कोंडी होऊ नये याकरिता पर्यायी मार्ग युसुफ मेहेरअली रोडवर सर्व 
प्रकारच्या मालवाहु हातगाड्यांना “ २४ तास प्रतिबंध " करण्यात येत आहे . 

66 

सदर आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


प्रज्ञा जेडगे , 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) 
वाहतूक , भायखळा , मुंबई . 


३८ 


- 

• 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) , TRAFFIC MUMBAI 
NOTIFICATION / ORDER 


No. I.W. No. 1133 / DCP / Traffic ( South ) / 2022 . In order to prevent obstruction , inconvenience 
to the public and to maintain smooth vehicular traffic movements and to avoid inconvenience to 
the members of the public , so to direct , I , Pradnya Jedge , Dy . Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai , in exercise of the powers conferred upon me under section 33 of Motor Vehicles 
Act , 1939 and Notification Home Department M.V.A. 6657-12 , dated 13th July 1959 do hereby 
order as under : 

NO . 

161 / DCP / SOUTH / TEMP / TR . / 2022 

As informed by the Railway administration , the Carnac flyover will be removed as it is old 
and dilapidated . In line with the evacuation of the Carnac flyover , a " 24 - hour ban " is being 
imposed on all types of Cargo Handcarts on alternative route Yusuf Meher Ali Road to avoid 
traffic jams till the flyover is reconstructed . 

Issued under my seal and signature on the 19th day of August 2022 . 


PRADNYA JEDGE , 

Dy . Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०२२ / भाद्र ३१ आश्विन ६ शके १ ९ ४४ ३ ९ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

वाचले : - ( १ ) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १ , यांचेकडील पत्र क्र . DCP - ZN - 1 / RDR / CP - MBVV / CRPC - 144 / 4328 / 
2022 , dated 11th August 2022 . 


( २ ) 

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -२ , यांचेकडील पत्र क्र . पोउआ.परि -२ / CRPC - 144 / 5927 / 2022 , dated 10th August 

2022 . 


( ३ ) पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ३ , यांचेकडील पत्र क्र . पोउआ . परि ३ / विरार / आदेश १४४ ( १ ) ( २ ) / २८३२ / २०२२ , दिनांक १२ 
ऑगस्ट २०२२ . 

( ४ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) , ( २ ) . 

भाडेकरू इसमांची माहिती देण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये 


मनाई आदेश 

क्रमांक वि.शा. / भाडेकरू मनाई आदेश / २०२२-६०२३ . – ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे 
वास्तव्याचे प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ झालेली आहे . स्थलांतरित इसमांना घर , सदनिका , हॉटेल , जागा , इत्यादी भाडे तत्वावर देताना संबंधित 
घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाड्याने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही 
कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे . त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय , गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून 
आले आहेत . अशा काही इसमांमुळे निर्माण होऊ शकणाच्या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे . 


येईल . 


ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १ , २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी 
क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा भाड्याने देण्यापुर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या 
https : // www . mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टल वर किंवा पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट 
www.mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे . जेणेकरुन संबंधित भाडेकरू इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अद्यावत करता 


त्याअर्थी , मी श्री . विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) , ( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई विरार आयुक्तालयातील सर्व 
पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा इत्यादी भाडेतत्वावर देतांना संबंधित मालकांनी , 
भाडेकरू इसमांनी , सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्द्यांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत आहे . 


( १ ) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मुळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा . 

( २ ) भाडेकरू परकिय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स . 


( ३ ) भाडेकरू इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र . 

( ४ ) भाडेकरू इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता , तेथील पोलीस ठाणेचे नाव , नोकरीचे / व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून 
संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी . 


जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये सदर 
आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने 
सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 


सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १६ ऑगस्ट २०२२ रोजीचे ००-०१ ते दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत लागू राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


